राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प 
[ National Rural Economic Transformation 


Project (NRETP)] या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेकरीता केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्स्यासाठी 
नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

ग्रामविकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः उमेद - २०२२/प्र.क्र.३७/योजना-३ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ ऑक्टोबर, २०२२. 
प्रस्तावना :- 
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मार्फत जागतिक बॅक (World Bank) ZT 

सहाय्याने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (NRETP) हि योजना केंद्र शासनामार्फत १३ 
राज्यामध्ये सन २०१९-२० पासून राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट हे प्रभाग संघाना 
मजबूत करणे तसेच त्यांना उपजीविकेच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करुन देणे, Value Chain 
Development activity ला Promote करणे, ग्रामीण भागातील उद्योगांना समृध्द करणे व आर्थिक 
पाठबळ देणे तसेच कौठल्य विकास व Digital Finance करीता सक्षम बनविणे हे आहे. या योजनेसाठी 
केंद्र शासनामार्फत ६०% व राज्य शासनामार्फत ४०% या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. 
केंद्र सरकार मार्फत केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता PFMS SNA कार्यप्रणाली सुरु केली आहे. NRETP 
करिता स्वतंत्र 88 Linked Scheme (SLS) केंद्र शासनामार्फत Allocate करणेत आली आहे. 
त्यानुषंगाने केंद्र पुरस्कृत सर्व मुख्य व त्याअंतर्गत येणाऱ्या सर्व योजनांकरीता स्वतंत्र GRMN सुरु 
करणेबाबत दिनांक 23.03.2029 च्या पत्रान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणेत आलेल्या आहेत. 
त्यानुषंगाने सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी केंद्र हिस्सा व 
राज्य हिस्स्यासाठी नवीन स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प [National Rural Economic Transformation 
Project (NRETP)] या योजनेसाठी प्राप्त होणारा केंद्र हिस्सा व केंद्र समरुप राज्य हिस्सा वितरीत 
करण्यासाठी खालील प्रमाणे नवीन स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


लेखाशिर्ष मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी 
केंद्र हिस्सा 
मागणी क्र.एल ३, Demand No.L-3, 
2409, ग्रामविकासासाठी विशोष कार्यक्रम, 2501, Special Programmes for Rural 
उ जार Development, 06, Self Employment 
०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, Programmes, 101, Suvarna Jayanti Gram 


१०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) 
सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, 

(०१)(१९) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य, 


(२५०१ए१६४) 


Swayamrojgar Scheme, (01) Suvarna Jayanti 
Gram Swayamrojgar Scheme, (01)(19) National 
Rural Economic Transformation Project 
(NRETP) (Central Share 60%) (Scheme), 33 
Subsidies, (2501A164) 


शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२२/प्र.क्र.३७/योजना-३ 


राज्य हिस्सा 
मागणी क्र.एल ३, Demand No.L-3, 
२५०१, ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम, 2501, Special Programmes for Rural 
Seren Development, 06, Self Employment 
०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, Programmes, 101, Suvarna Jayanti Gram 


१०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) 
सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, 

(09)(20) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प 
(राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य, 
(2409893) 


Swayamrojgar Scheme, (01) Suvarna Jayanti 
Gram Swayamrojgar Scheme, (01)(20) National 
Rural Economic Transformation Project 
(NRETP) (State Share 40%) (Scheme), 33 
Subsidies, (2501A173) 


२. सदर झासन निर्णय मा.प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-|, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या मान्यतेने 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.ख.वि./चा-१/ग्रा.वि.वि.ज.सं.वि./यू.ओ.आर.-५६/२०२२-२३/३३१, दिनांक 
२४.०८.२०२२ तसेच नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४५/का.१४४४, दिनांक ०७.०७.२०२२ व 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४७८/व्यय-१५, दिनांक १८.०७.२०२२ अन्वये दिलेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२१०१९१३१९०८६१२० असा आहे. हा आदेहा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


जिल्हाधिकारी (सवी 


Mano} 
Dattatraya 
Jadhav 


Dattatraya Jadhav 


DN: cn=Manoj Dattatraya Jadhav, 


o=Rural Development 


c=IN 


(मनोज जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, ग्राम विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.राज्यमंत्री, ग्राम विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Digitally signed by Manoj 


Department, ou=Central Scheme, 
email=manoj.jadhav68@nic.in, 


Date: 2022.10.19 16:52:25 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२२/प्र.क्र.३७/योजना-३ 


८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 

९) उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 

१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व) 

११) उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१५) व ( अर्थ-१७) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२) उप सचिव, नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३) संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 

१४) संचालक, निवासी व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१६) सह सचिव / उप सचिव, ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने). 

१७) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


